जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग -3 
(कृषी) या संवर्गातील कृषी अधिकारी (म.कृ.से.) 
यांची दिनांक १.१.२०१८ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासुची. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.५२/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक: - २८ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ - विभागीय आयुक्‍त, नाशिक यांचे पत्र क्र जेसू-२०२०/१८४४२/विआझा/१६८७४, आस्था-५, 
दिनांक ४/८/२०२१ 


शासन परिपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग -3 ( कृषी) य संवर्गातील कृषी अधिकारी (म.कृ.से.) 


यांची दिनांक १.१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची प्रसिध्द करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांकडून 


दिनांक १२/७/२०२१ च्या पत्रान्वये माहिती मागविण्यात आली होती. 


२. विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडून पुढीलप्रमाणे माहिती प्राप्त झाली आहे. 


अ.क्र. दिनांक । कर्मचाऱ्याचे नाव ज्येष्ठता सुचीतील | सुचवलेली अभिप्राय 
०१.०१.२०१७ ज्या रकान्यामध्ये दुरुस्ती 
रोजीच्या दुरुस्ती 
अंतिम करावयाची आहे 
ज्येष्ठता तो रकाना क्रमांक 
सुचीमधील व असलेली 
अनुक्रमांक सध्याची नोंद 
१ १६ श्री.एल.डी.भोये ।२ नाव कमी करणे |पदोन्नत 
२ ९३ श्री.जे.एस.बोराळे ।२, नावात दुरुस्ती सेवा पुस्तकाचे पहिले पान 
श्री.जे.एस.बोरोले |श्री.जे.एस.बोराळे ।व नेमणूक आदेशानुसार 
दुरुस्ती करण्यात यावी. 
3 993 श्री.के.बी.पाटील ।२, के.बी.पटेळ ।नावात दुरुस्ती | सेवा पुस्तकाचे पहिले पान 
श्री.के.बी.पाटील | a नावात बदल असलेले 
राजपत्र यानुसार दुरुस्ती 
करण्यात यावी. 


त्यानुसार ज्येष्ठतासुचीमध्ये दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.५२/आस्था-४ 


३. अंतिम ज्येष्ठतासुची करता माहिती /आक्षेप सादर करताना, जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी 


वर्ग-३ ( तांत्रिक) या पदावरील ज्या अधिकाऱ्यांनी सेवेत रुजू होताना महाराष्ट्र कृषी सेवा हा विकल्प दिला 


होता व तोच कायम ठेवला आहे फक्त sara कृषी अधिकाऱ्यांची नावे व माहिती पाठविण्यात यावी. 


ज्येष्ठतायादीसाठी नवीन नावे शासनास कळविताना , संबंधित कृषी अधिकाऱ्याने सेवेत रुजू होताना 


म.वि.से. किंवा म.कृ.से. यापैकी जो मुळ विकल्प दिला होता त्या विकल्पाची छायांकित प्रत व सेवेत रुजू 


होताना दिलेल्या मुळ विकल्पाची नोंद असलेल्या सेवा पुस्तकाच्या पानाची छायांकित प्रत, संबंधित मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने प्रमाणित करुन शासनास प्रस्तावासोबत सादर करण्यात यावीत. 
४. ज्या कृषी अधिकारी वर्ग-३ ( तांत्रिक) या पदावरील ज्या कृषी अधिकाऱ्यांनी सेवेत रुजू होताना 
महाराष्ट्र विकास सेवा हा मुळ विकल्प दिला होता व नंतर ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- 


५०१६/प्र.क्र.३९८/आस्था-८ दिनांक ११-१०-२०१८ व शासन पत्र संकिर्ण-५०१६/प्र.क्र.३९८आस्था-८ 


दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये सदर विकल्प बदलून महाराष्ट्र कृषी सेवा हा विकल्प दिला आहे अशा 


कृषी अधिकाऱ्यांची नावे सदर यादीसाठी प्रस्तावित करण्यात येवू नयेत, आपल्या कार्यालयाकडून प्राप्त 


प्रस्तावाच्या आधारे चुकीच्या कृषी अधिकाऱ्यांची नावे प्रस्तावित झाल्याने भविष्यात कोणताही न्यायालयीन 


व इतर कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 


जिल्हा परिषद आणि संबंधित उप आयुक्‍त (आस्थापना ), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांची राहील . 


५. सदर तात्पुरती ज्येष्ठता सूची सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावी व त्याबाबत संबंधितांचे काही 


आक्षेप व हरकती असल्यास त्यांची कार्यालयीन अभिळेख्यावरुन छाननी करुन आणि आक्षेप योग्य असल्याचे 


प्रमाणपत्र आवश्यक ती कारणे नमूद करुन विभागीय आयुक्‍त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 


परिषद यांच्या शिफारशींसह परि.क्र. ८ मध्ये दिलेल्या विवरणपत्रातच नमूद करुन संबंधित कागदपत्रांसह 


शासनाकडे पाठविण्यात याव्यात. आक्षेप न तपासताच शासनाकडे पाठविण्यात येवू नयेत. छाननी करुन न 


पाठविता प्राप्त झाळेले तसेच संबंधितांनी परस्पर शासनाकडे पाठविलेले आक्षेप विचारात घेतले जाणार 


नाहीत . 


६. नवीन माहिती/आक्षेप विभागीय आयुक्‍्तांमार्फत शासनाकडे पाठविण्याचा शेवटचा दि. २५ मार्च, 


2022 असा आहे. सदर दिनांकानंतर पाठविलेले आक्षेप शासन स्तरावर विचारात घेतले जाणार नाहीत, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.५२/आस्था-४ 


याची नोंद घ्यावी . अंतिम ज्येष्ठतासुचीसाठी आक्षेप /हरकती/ माहिती सादर करताना ग्राम विकास 


विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक जिपअ-२०२०/प्र.क्र.८९/आस्था-४, दि. १३ नोव्हेंबर, २०२० मधील 


सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे . 


७. तसेच दरम्यानच्या कालावधीत सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्त, राजीनामा अथवा निधन झालेल्या, 


आंतरजिल्हा बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांचीदेखीळल नावे उचित नोंदीसह कळविण्यात यावीत . 
८. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१०.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाशी 
पत्रव्यवहार करताना, स्वाक्षरी करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम यांचा उलेख करणे आवश्‍यक 
आहे. अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनामाचा वापर करुन “करीता” म्हणून साक्षांकित केलेले प्रस्ताव शासन 


स्तरावर ग्राह्य मानण्यात येणार नाहीत. सबब दि.१०.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयाचे कृपया काटेकोरपणे 


पालन करण्यात यावे. आक्षेप/हरकती असल्यास असे आक्षेप/हरकती खालील तक्त्यातच नमूद 


प्रारुपानुसार कृपया सादर करावेत . 


अ.क्र. दि.०१/०१/२०१९ कर्मचाऱ्या जेष्ठतासूचीतील ज्या सुचविलेली अभिप्राय 
रोजीच्या तात्पुरत्या चे नांव 'रकान्यामध्ये दुरुस्ती करावयाची ' दुरुस्ती 
जेष्ठतासूचीतील आहे तो रकाना क्रमांक व 
अनुक्रमांक असलेली सध्याची नोंद 
द्र शासनाने यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या ज्येष्ठता सूचींसंदर्भात असे निदर्शनास आले आहे की, 


सदर ज्येष्ठता याद्या संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात येत नाहीत. त्यामुळे संबंधितांना त्याबाबतचे आक्षेप 


वेळीच नोंदविता येत नाहीत. बर्‍याचदा संबंधित कर्मचारी त्यांच्या पदोन्नतीच्या वेळी ज्येष्ठता सूचीत दुरुस्ती 


करण्याची विनंती करतात. अशा प्राप्त झालेल्या प्रत्येक विनंती अर्जानुसार ज्येष्ठतासूचीत आवश्‍यक ती 


दुरुस्ती करण्यासाठी वेळोवेळी शुद्धीपत्रके काढावी लागतात. तसेच यामुळे मानीव दिनांकाची प्रकरणे 


उद्भवतात. सबब सोबतची ज्येष्ठता यादी सर्व संबंधितांच्या तात्काळ निदर्शनास आणून द्यावी व तसे 


केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास पाठवावे . 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र.५२/आस्था-४ 


१०. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांच्या प्रस्तावामध्ये त्रुटी आढळल्याने सदर प्रस्ताव त्यांना योग्य त्या 


दुरुस्तीसह फेरसादर करण्यासाठी परत पाठविण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्‍त, नाशिक व औरंगाबाद 


वगळता, उर्वरित विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाकडून उपरोक्त प्रकरणी शासनास कोणतीही माहिती प्राप्त 


झालेली नाही. त्यामुळे या कार्यालयांचीमाहिती " निरंक " आहे असे गृहीत धरुन, जिल्हा परिषदेतील 


जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग -३ (कृषी) या संवर्गातील कृषी अधिकारी यांची दिनांक १.१.२०१८ रोजीची 


तात्पुरती ज्येष्ठता सुची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


११. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०२२८१७१६०४२६२० असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सहपत्र :- दिनांक ०१.०१.२०१८ ची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
Digitally signed by KALU GONYA VALVI 
Date: 2022.02.28 17:24:11 +05'30' 
(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. सचिव, कृषी व पुदम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग, 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) , 
४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे )यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता नियमीत नियुक्तिचा जात प्रवर्ग शेरा 
दिनांक 

a | २ 3 8 ५ ६ 9 ¢ 
a श्री 'पी.एम. येरगुडे गडचिरोली ०१-०७-१९५८ एम.एस.सी. (कृषी) ०८-०७-१९८३ इ.मा.व. सेवानिवृत्त 
२ श्री 'एम. eres नांदेड २८-१०-१९५८ बी.एस.सी.(कृषी) ०८-१२-१९८३ खुला सेवानिवृत्त 
३ श्री आर.पी. धर्माधिकारी वर्धा १३-०७-१९६१ 'एम.एस.सी. (कृषी) ०८-०३-१९८५ खुला सेवानिवृत्त 
४ श्री पी.एस. कमळीक बुलढाणा ०५-०६-१९६० "एम.एस.सी. (कृषी) ०५-०८-१९८६ वि. जा.-अ सेवानिवृत्त 
५ श्री एस.बी.मुन गोंदिया २६-०७-१९६२ एम.एस.सी. (कृषी) १७-०१-१९९० अ.जा. सेवानिवृत्त 
& श्री सी. एन. पाटील बुलढाणा ०७-१०-१९६५ "एम.एस.सी. (कृषी) ०२-०९-१९९२ इ.मा.व. - | 

७ श्री एन. के.राऊत बुलढाणा १९-०४-१९६५ एम.एस.सी. (कृषी) ०३-०९-१९९२ इ.मा.व. - | 

८ श्री 'ए.ओ. चोपडे बुलढाणा २५-०२-१९६७ एम.एस.सी. (कृषी) ०३-०९-१९९२ इ.मा.व. - | 

९ श्री |v. आर. इंगोले वाशिम ३०-१२-१९६१ "एम.एस.सी. (कृषी) २१-०९-१९९२ अ.जा. सेवानिवृत्त 
१० | श्री डी. जे. अभ्यंकर अमरावती २३-०८-१९६० एम.एस.सी. (कृषी) २२-०९-१९९२ अ.जा. सेवानिवृत्त 
aa | श्री एन. एन. कोचरे सिंधुदुर्ग ०६-०६-१९६२ ।एम.एस.सी. (कृषी) ०५-०५-१९९३ इ.मा.व. सेवानिवृत्त 
१२ श्री 'एस. आर. चव्हाण सिंधुदुर्ग ०१.०६-१९५९ |।बी.एस.सी.(कृषी) २१-०५-१९९३ वि. जा.-अ सेवानिवृत्त 
१३ श्री जी. एस. पाटील सिंधुदुर्ग ०१-०६-१९६७ ।एम.एस.सी. (कृषी) १२-०५-१९९४ खुला पदोन्नत 
१४ श्री ए.व्हि.साळी धुळे २०-०६-१९६९ बी.एस.सी.(कृषी) ०१-०६-१९९४ अ.जा. - | 

१५ श्री यु. जी. शिवणगकर हिंगोली २०-१०-१९६६ ।एम.एस.सी. (कृषी) १६-०८-१९९५ अ.ज. पदोन्नत 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे )यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता नियमीत नियुक्तिचा जात प्रवर्ग शेरा 
दिनांक 

१६ श्री एल.जी.भोये नंदुरबार १८-०८-१९६७ बी.एस.सी.(कृषी) ०१-०७-१९९६ अ.ज. पदोन्नत 
१७ श्री एन. एम. धोंगडे चंद्रपूर २९-०६-१९६७ एम.एस.सी. (कृषी) ३१-१२-१९९६ अ.जा. पदोन्नत 
१८ श्री एस. एन. औंधकर अमरावती १२-०८-१९६३ बी.एस.सी.(कृषी) ३०-०३-१९९८ भ.ज.-ब सेवानिवृत्त 
१९ श्री टी. के. वाघमोडे सोलापूर २८-०६-१९६६ ।बी.एस.सी.(कृषी) ०८-०७-१९९८ भ. ज.-ब - | 

२० श्री एन. बी. पाचकुडवे सोलापूर ०१-०१-१९६७ 'बी.एस.सी.(कृषी) ०२-०१-१९९९ अ.जा. - | 

२१ श्री एस.व्ही. कांबळे कोल्हापूर २०-०५-१९६१ ।बी.एस.सी.(कृषी) २७-१२-१९९९ अ.जा. सेवानिवृत्त 
२२ श्री बी.व्ही. वारे कोल्हापूर ०१-०८-१९७४ ।बी.एस.सी.(कृषी) २५-०१-२००० अ.ज. पदोन्नत 
२३ श्री बी. वाय. कटके सोलापूर ०१-०६-१९६६ ।बी.एस.सी.(कृषी) ३१-०३-२००० अ.जा. - | 

२४ श्री बी.जे. गावीत धुळे ०१-०६-१९६७ ।बी.एस.सी.(कृषी) १३-१२-२००० अ.ज. - | 

२५ श्री एन.आर. महाले धुळे २१-०३-१९७६ ।बी.एस.सी.(कृषी) २२-०२-२००१ अ.ज. - | 

२६ श्री बी.आर. काशिद सोलापूर १४-०१-१९५७ बी.एस.सी.(कृषी) २७-०३-२००१ खुला सेवानिवृत्त 
२७ श्री आर.बी. भदाणे ठाणे ०१-०६-१९५७ ।बी.एस.सी.(कृषी) ०८-०६-२००१ खुला सेवानिवृत्त 
२८ श्री ए.ए.मोरे सिंधुदुर्ग २४-१२-१९६४ |।बी.एस.सी.(कृषी) ०१-०१-२००२ खुला पदोन्नत 
२९ श्री बी.डी. जुंदळे रत्नागिरी ०१-०६-१९५८ |।बी.एस.सी.(कृषी) ०१-०६-२००२ खुला पदोन्नत 
३० श्री एस. एल. नाब्दे हिंगोली ०९-१६-१९६७ ।एम.एस.सी. (कृषी) ०५-०६-२००२ अ.जा. - | 

३१ श्री व्ही. एन. खोंडील बुलढाणा १०-०७-१९७० बी.एस.सी.(कृषी) १७-१२-२००२ भ.ज.-क - | 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे )यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता नियमीत नियुक्तिचा जात प्रवर्ग शेरा 
दिनांक 

३२ श्री 'ए. एस. गुंजकर नांदेड ०१-०८-१९७८ "एम.एस.सी. (कृषी) ०३-०४-२००३ इ.मा.व - | 

३३ श्री ए. एन. जाधव सोलापूर ०४-०६-१९७५ बी.एस.सी.(कृषी) ०८-०४-२००३ वि.जा.-अ - | 

३४ श्री यु.टी. गिरासे धुळे ०१-०५-१९७४ बी.एस.सी.(कृषी) २८-०५-२००३ वि.जा.-अ - | 

३५ श्री एस. नासीर अली परभणी २०-११-१९५८ बी.एस.सी.(कृषी) २२-१०-२००३ खुला सेवानिवृत्त 
३६ श्री आर.व्ही. चनशेोट्टी परभणी १०-०२-१९६० ।बी.एस.सी.(कृषी) २२-१०-२००३ खुला सेवानिवृत्त 
३७ श्री ए. डी. पाटील ठाणे ०२-०४-१९५९ बी.एस.सी.(कृषी) ०१-०१-२००४ इ.मा.व. पदोन्नत 
३८ श्री एस. बी. शिंदे उस्मानाबाद १०-०८-१९६१ 'एम.एस.सी. (कृषी) ०८-०१-२००४ खुला पदोन्नत 
३९ श्री बी. एस. शिंगाडे उस्मानाबाद ०५-०४-१९६८ "एम.एस.सी. (कृषी) ०८-०१-२००४ अ.जा. पदोन्नत 
४० श्री व्ही.आर. सरदेडापांडे नांदेड ३०-०१-१९६२ "एम.एस.सी. (कृषी) २३-०२-२००४ खुला सेवानिवृत्त 
४१ श्री डी.पी.महाले कोल्हापूर ०१-०६-१९६५ ।बी.एस.सी.(कृषी) २६-०८-२००४ अ.ज. - | 

४२ श्री बी. एस. जाधव बुलढाणा ११-०९-१९६४ "एम.एस.सी. (कृषी) २५-०५-२००५ खुला - | 

४३ श्री आर.बी. सुरोसे सोलापूर ०१-०६-१९६० ।बी.एस.सी.(कृषी) १३-१०-२००५ खुला सेवानिवृत्त 
४४ श्री एस. जे. पाटील सांगली ०४-०१-१९६१ |।बी.एस.सी.(कृषी) २७-१०-२००५ खुला सेवानिवृत्त 
४५ श्री आर. एच. सांगेकर सोलापूर २७-०६-१९५८ |।बी.एस.सी.(कृषी) ३०-११-२००५ खुला सेवानिवृत्त 
४६ श्री एन. जे. म्हसवदे सोलापूर १४-०९-१९६१ बी.एस.सी.(कृषी) ३०-११-२००५ खुला सेवानिवृत्त 
४७ श्री ए.एस.साठे सोलापूर ०१-०६-१९६२ ।बी.एस.सी.(कृषी) ३०-११-२००५ खुला सेवानिवृत्त 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे )यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता नियमीत नियुक्तिचा जात प्रवर्ग शेरा 
दिनांक 

४८ श्री आर.जी. उमाळे सोलापूर २९-०५-१९७३ बी.एस.सी.(कृषी) ३०-११-२००५ अ.ज. - | 

४९ श्री एम. डी. नारायणकर सोलापूर ०१-०६-१९७३ ।एम.एस.सी. (कृषी) ३०-११-२००५ अ.जा. - | 

yo श्री ए. एस. पल्हाळे बुलढाणा ०४-०६-१९६६ बी.एस.सी.(कृषी) १९-१२-२००५ इ.मा.व. - | 

५१ श्री डी. एन. मेरत बुलढाणा १५-०९-१९६७ एम.एस.सी. (कृषी) १९-१२-२००५ खुला - | 

५२ श्री व्ही. एस. पथाडे बुलढाणा ०२-०६-१९६५ एम.एस.सी. (कृषी) १९-१२-२००५ अ.ज. - | 

५३ श्री जी.डब्ल्यु.लोखंडे बुलढाणा २२-०५-१९६५ एम.एस.सी. (कृषी) २१-१२-२००५ इ.मा.व. - | 

५४ श्री आ. एल. डफ गडचिरोली २१-०७-१९५९ बी.एस.सी.(कृषी) ०२-०५-२००६ इ.मा.व. सेवानिवृत्त 
५५ श्री एस.आर. कानेकर गडचिरोली १९-११-१९६६ ।बी.एस.सी.(कृषी) ०२-०५-२००६ अ.जा. - | 

५६ श्री एस. एस. पाटील सांगली १९-०३-१९५९ बी.एस.सी.(कृषी) ०७-०५-२००६ खुला सेवानिवृत्त 
yo श्री आर. एन. खांदवे यवतमाळ २०-०९-१९५७ बी.एस.सी.(कृषी) ०७-०६-२००६ भ.ज.-क सेवानिवृत्त 
५८ श्री आर. एस. दुधे यवतमाळ २२-०४-१९६४ "एम.एस.सी. (कृषी) ०७-०६-२००६ इ.मा.व. - | 

५९ श्री एस. एस. ईखे यवतमाळ २७-११-१९६९ बी.एस.सी.(कृषी) ०७-०६-२००६ इ.मा.व. - | 

६० श्री पी. एस. बागडे यवतमाळ २५-०५-१९६७ "एम.एस.सी. (कृषी) ०७-०६-२००६ अ.जा. - | 

६१ ait एस. बी. ढोंबरे लातूर २०-०५-१९७० बी.एस.सी.(कृषी) ०३-०७-२००६ खुला पदोन्नत 
६२ श्री एन. व्ह. चव्हाण सांगली ०६-०१-१९६६ बी.एस.सी.(कृषी) ०८-०७-२००६ वि.जा.-अ पदोन्नत 
६३ श्री शांतीलाल गायधने भंडारा २५-०९-१९८२ ।एम.एस.सी. (कृषी) १८-०७-२००६ इ.मा.व. - | 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे )यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता नियमीत नियुक्तिचा जात प्रवर्ग शेरा 
दिनांक 

६४ श्री एस. जे. पवार सोलापूर २३-०९-१९७७ ।एम.एस.सी. (कृषी) २८-०७-२००६ अ.ज. पदोन्नत 
६५ श्री TA. SIR. उईके चंद्रपूर २०-११-१९७९ ।एम.एस.सी. (कृषी) २८-०७-२००६ अ.ज. - | 

६६ श्री एस. एम. माळी सोलापूर ०७-०५-१९६३ बी.एस.सी.(कृषी) ३१-०७-२००६ इ.मा.व. सेवानिवृत्त 
६७ श्री व्ही. जे. राठोड उस्मानाबाद २०-०६-१९७४ एम.एस.सी. (कृषी) १४-०८-२००६ वि.जा.-अ पदोन्नत 
६८ श्री जे. डी. कोटकर नागपूर ०२-०१-१९७९ "एम.एस.सी. (कृषी) १६-०८-२००६ इ.मा.व. पदोन्नत 
६९ श्री ofl. dh. gare बिड २७-०१-१९७४ एम.एस.सी. (कृषी) २७-०९-२००६ खुला पदोन्नत 
७० श्री एन. के. शोख कोल्हापूर २६-०४-१९६४ बी.एस.सी.(कृषी) २८-०९-२००६ खुला पदोन्नत 
७१ श्री एन. व्ही. चव्हाण कोल्हापूर ०१-०६-१९६६ ।बी.एस.सी.(कृषी) १६-१०-२००६ खुला - | 

७२ श्री एस. एम. खोब्रागडे चंद्रपूर ०७-०२-१९७५ ।एम.एस.सी. (कृषी) १६-११-२००६ अ.जा. मयत 
७३ श्री आर. झेडवाघाडे गडचिरोली ०२-०३-१९६२ ।बी.एस.सी.(कृषी) ०८-०५-२००७ अ.ज. सेवानिवृत्त 
७४ श्री एस. एल. बोरावार गडचिरोली १८-०३-१९६२ बी.एस.सी.(कृषी) ०८-०५-२००७ खुला पदोन्नत 
oy श्री व्ही. ए. चौधरी गडचिरोली १०-०१-१९६४ एम.एस.सी. (कृषी) ०८-०५-२००७ इमा.व पदोन्नत 
७६ श्री 'पी. झेड तुमसरे गडचिरोली ०७-०३-१९६८ ।एम.एस.सी. (कृषी) ०८-०५-२००७ भ.ज. पदोन्नत 
७७ श्री बी.डी. कदम सोलापूर १५-०८-१९६९ बी.एस.सी.(कृषी) २३-०५-२००७ खुला पदोन्नत 
७८ श्री डी. एस. देशमुख कोल्हापूर २५-१२-१९७० |।बी.एस.सी.(कृषी) २३-०५-२००७ अ.जा. पदोन्नत 
७९ श्री एस. एन. मिरगणे सोलापूर ०१-०१-१९७५ ।बी.एस.सी.(कृषी) ०६-०६-२००७ खुला - | 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे )यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता नियमीत नियुक्तिचा जात प्रवर्ग शेरा 
दिनांक 

८० श्री एस.पी.सरनाईक नागपूर २१-०७-१९६९ ।एम.एस.सी. (कृषी) ३९०५६२१०१४ ao पदोन्नत 
८१ श्री आर.टी. आडगोकर अमरावती ०५-०७-१९६६ "एम.एस.सी. (कृषी) २५-०९-२००७ इ.मा.व. पदोन्नत 
८२ श्री व्ही. व्ही. आजगेकर कोल्हापूर ०२-०९-१९५८ बी.एस.सी.(कृषी) २१-१०-२००७ खुला सेवानिवृत्त 
८३ श्री एस. एन. चौगुले सोलापूर ०१-०६-१९७८ एम.एस.सी. (कृषी) ०६-११-२००७ भ.ज.-क पदोन्नत 
८४ श्री सी. एस. देशमुख नागपूर १९-०८-१९६७ एम.एस.सी. (कृषी) ०१-०२-२००८ इ.मा.व. - | 

८५ श्री अनिल आडेवार वर्धा १७-०४-१९७४ बी.एस.सी.(कृषी) ०५-०३-२००८ वि.जा.भ.ज. - | 

८६ श्री एल. व्ही. सरादे नागपूर १५-१०१९६५ ।'एम.एस.सी. (कृषी) ३१-०५-२००८ खुला - | 

८७ श्री जी. बी. दहीवडे हिंगोली ०३-०९-१९७५ एम.एस.सी. (कृषी) २०-०८-२००८ अ.जा. - | 

८८ |p. ए.पी. वराडे गोंदिया ०१-०६-१९८१ एम.एस.सी. (कृषी) ११-०९-२००८ इ.मा.व. - | 

८९ श्रीम डी. एच. ats सोलापूर १९-१२-१९८२ "एम.एस.सी. (कृषी) १५-०९-२००८ इ.मा.व. - | 

९० श्री एस. एस. ढाकणे सोलापूर ०७-०१-१९८२ एम.एस.सी. (कृषी) ०४-१०-२००८ भ.ज.-ड पदोन्नत 
९१ श्री यु.जे.पाटील सांगली ०१-०५-१९५९ बी.एस.सी.(कृषी) २९-११-२००८ खुला - | 

९२ श्री बी. जे. महिरे नंदुरबार १६-०८-१९७१ "एम.एस.सी. (कृषी) ०३-०१-२००९ अ.जा. - | 

९३ श्री जे. एस. बोराळे नंदुरबार ३०-१२-१९७० एम.एस.सी. (कृषी) ०७-०१-२००९ अ.जा. - | 

९४ श्री आर.डी. शिंदे यवतमाळ ०३-०४-१९७८ बी.एस.सी.(कृषी) ०८-०१-२००९ खुला - | 

९५ श्रीम मनिषा पाटील यवतमाळ ३१-०५-१९८२ "एम.एस.सी. (कृषी) ०८-०१-२००९ इ.मा.व. - | 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे )यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता नियमीत नियुक्तिचा जात प्रवर्ग शेरा 
दिनांक 

९६ श्री डी. जी. देशमुख अकोला २५-०५-१९६३ ।बी.एस.सी.(कृषी) १२-०१-२००९ खुला - | 

९७ श्री आर.पी. कांबळे सोलापूर १५-१०-१९७४ "एम.एस.सी. (कृषी) १६-०१-२००९ अ.जा. - | 

९८ श्री पी.आर. खरमाळे नंदूरबार ११-०१-१९८२ "एम.एस.सी. (कृषी) १९-०१-२००९ खुला - | 

९९ श्री एस.पी. अली अकोला २०-०६-१९६७ 'एम.एस.सी. (कृषी) २५-०६-२००९ खुला अपंग 
१०० | श्री जी. आर. बोंडे अकोला ०४-०५-१९६४ ।बी.एस.सी.(कृषी) ०१-०७-२००९ खुला - | 

१००अ श्री एस. एस. रूपनर कोल्हापूर ०३-०२-१९७७ बी.एस.सी.(कृषी) १७-०७-२००९ भ.ज.-क - | 

१०१ | श्री एस. डी. शिरसाठ औरंगाबाद ३०-०६-१९८५ बी.एस.सी.(कृषी) २३-०७-२००९ विमाप्र पदोन्नत 
१०२ श्री पी.एन. वालकी धुळे ०२-०४-१९७२ बी.एस.सी.(कृषी) १३-०८-२००९ अ.ज. - | 

१०३ श्री ए. एन. कोर धुळे ११-०६-१९७३ 'एम.एस.सी. (कृषी) १३-०८-२००९ इ.मा.व. - | 

१०४ श्री ए.जी. मुंदडा अकोला १८-०८-१९७६ 'एम.एस.सी. (कृषी) २६-०८-२००९ खुला - | 

१०५ श्री एस. के. मोकाशी वर्धा ०१-०१-१९६२ बी.एस.सी.(कृषी) २७-१०-२००९ खुला सेवानिवृत्त 
१०६ श्री एस. वा. बमनोटे वर्धा ०१-०७-१९७५ बी.एस.सी.(कृषी) २७-१०-२००९ भ.ज.-ब - | 

१०६अ श्री ए.पी. काळे उस्मानाबाद ०१-०६-१९७४ उद्यानविद्या पदवी २१-१२-२००९ अ.जा. - | 

१०७ श्री वाय. एस. माटे वर्धा २३-११-१९६३ "एच. एस.सी. १८-०१-२०१० अ.जा. सेवानिवृत्त 
१०८ श्री 'ए.बी. मगदुम कोल्हापूर २०-०६-१९६९ उद्यानविद्या पदवी ११-०२-२०१० खुला - | 

१०९ श्री आर. एस. ब्राम्हणे अकोला ०९-०५-१९५९ एसएससी (कृषि पदविका) | 39-03-2090 अ.जा. सेवानिवृत्त 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे )यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता नियमीत नियुक्तिचा जात प्रवर्ग शेरा 
दिनांक 

११० | श्री एम. यु. पाटकर अकोला ०१-०७-१९६४ एसएससी (कृषि पदविका) |३१-०३-२०१० वि.मा.प्र. - | 
पितत * श्री के. पी. उईके नागपूर २३-०७-१९६८ बी.एस.सी.(कृषी) ३१-०३-२०१० अ.ज. - | 
११२ श्री एस.पी. चांदुरकर अकोला २७-०७-१९६८ बी.एस.सी.(कृषी) ३१-०३-२०१० खुला - | 
११३ श्री के.बी. पाटील नंदुरबार ११-०६-१९७५ एम.एस.सी. (कृषी) १२-०५-२०१० खुला - | 
११४ श्री टी.बी. पाटील कोल्हापूर ०१-०६-१९६७ एम.एस.सी. (कृषी) १७-०७-२०१० खुला - | 
११५ श्री के. बी. उदमले सातारा १५-०८-१९८५ 'एम.एस.सी. (कृषी) ०६-०८-२०१० अ.जा. अपंग 
११६ श्री बी. पी. कोळेकर धुळे २१-०८-१९८४ "एम.एस.सी. (कृषी) ०९-०८-२०१० भ.ज.-क - | 
११७ श्री जी. आर. राऊत अमरावती ११-०९-१९६९ एम.एस.सी. (कृषी) १६-०९-२०१० इ.मा.व. - | 
११८ श्री एस.के. गोरटे नागपूर २१-०५-१९८२ बी.एस.सी.(कृषी) १६-०९-२०१० भ.ज.-क - | 
११९ श्री एस. एस. देशमुख अमरावती १२-०६-१९६१ ।बी.एस.सी.(कृषी) १८-१०-२०१० इ.मा.व. - | 
१२० श्री एस. एम. पवार सोलापूर १०-०४-१९७२ 'एम.एस.सी. (कृषी) २५-०४-२०११ वि.जा.-अ - | 
१२१ श्री बी. बी. बाबर सोलापूर ०२-०६-१९७६ "एम.एस.सी. (कृषी) २७-०४-२०११ खुला - | 
१२२ श्री व्ही. एन. मोरे सोलापूर ०५-०२-१९६६ बी.एस.सी.(कृषी) २८-०४-२०११ खुला - | 
१२३ श्री सी. एस. सुळ सोलापूर ०१-०६-१९६५ कृषी कोर्स ०२-०५-२०११ भ.ज.-क - | 
१२४ श्री के. एम. कांबळे सोलापूर २०-०९-१९७४ ।एम.एस.सी. (कृषी) ०२-०५-२०११ अ.जा. - | 
१२५ श्री व्ही.के. ठवरे सोलापूर ०१-०६-१९६६ ।बी.एस.सी.(कृषी) १६-०५-२०११ खुला सेवानिवृत्त 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे )यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता नियमीत नियुक्तिचा जात प्रवर्ग शेरा 
दिनांक 

१२६ श्रीम ए. ए. होवाळ सोलापूर ०५-०६-१९८५ "एम.एस.सी. (कृषी) ३०-०८-२०११ अ.जा. - | 

१२७ श्री एन. डी. धारपल अमरावती २३-०२-१९६२ बी.एस.सी.(कृषी) २४-११-२०११ खुला सेवानिवृत्त 
१२८ श्री पी. बी. वानखेडे अमरावती २३-०२-१९६४ बी.एस.सी.(कृषी) २४-११-२०११ खुला सेवानिवृत्त 
१२९ श्री. आर. एल. जाधव अमरावती २०-०८-१९६४ बी.एस.सी.(कृषी) २४-११-२०११ खुला - | 

१३० श्री पी. एन. खोब्रागडे अमरावती १०-१०-१९६६ ।बी.एस.सी.(कृषी) २४-११-२०११ वि.मा.प्र. - | 

१३१ श्री ए. बी. रणवरे पुणे ११-०३-१९७५ बी.एस.सी.(कृषी) ०७-१२-२०११ खुला - | 

१३२ श्री 'ए. ए. पाटील नंदुरबार १५-११-१९६१ ।बी.एस.सी.(कृषी) १५-१२-२०११ खुला सेवानिवृत्त 
१३३ श्री एस.टी. काटे सातारा १०-०४-१९७२ ।बी.एस.सी.(कृषी) ३०-१२-२०११ अ.ज. - | 

१३४ श्री एम. जे. वर्मा जळगाव २७-१२-१९६९ बी.एस.सी.(कृषी) ३०-०३-२०१२ खुला - | 

१३५ श्री डी. एम. कावरे गडचिरोली १८-१०-१९६४ ।बी.एस.सी.(कृषी) ३१-०३-२०१२ इ.मा.व. - | 

१३६ श्री एस. ए. थोटे गडचिरोली २०-०७-१९६६ एम.एस.सी. (कृषी) ३१-०३-२०१२ इ.मा.व. - | 

१३७ श्री आर.डी. नगराळे गडचिरोली ०१-०६-१९७३ बी.टेक. ३०-०३-२०१२ अ.जा. - | 

१३८ श्री पी.आर. कोपनर गडचिरोली ०२-०१-१९८५ एम.एस.सी. (कृषी) १३-०३-२०१२ भ.ज.-क - | 

१३९ श्री एन. आर. अहीरे नाशिक २५-०३-१९७३ एम.एस.सी. (कृषी) १५-०५-२०१२ अ.जा. - | 

१४० श्री पी. आर. आहेर नाशिक २९-११-१९७३ बी.एस.सी.(कृषी) १५-०५-२०१२ खुला - | 

१४१ श्री के. एल. भदाणे नाशिक २९-०१-१९७४ बी.एस.सी.(कृषी) १५-०५-२०१२ अ.जा. - | 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे )यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता नियमीत नियुक्तिचा जात प्रवर्ग शेरा 
दिनांक 
१४२ श्री ए. एन. ]ोंडे भंडारा १६-०६-१९६० ।बी.एस.सी.(कृषी) ०७-०६-२०१२ खुला सेवानिवृत्त 
१४३ श्री व्ही. एस. पांचाळ गडचिरोली ०५-०२-१९८२ बी.एस.सी.(कृषी) २६-०७-२०१२ इ.मा.व. - | 
१४४ श्री एस.बी. खरात रत्नागिरी १२-०७-१९६८ ।बी.एस.सी.(कृषी) १८-०९-२०१२ अ.जा. - | 
१४५ श्री डी. जी. चव्हाण रत्नागिरी ०१-०६-१९७० बी.एस.सी.(कृषी) १८-०९-२०१२ वि.जा.-अ - | 
१४६ श्री जे.डी. वाघमारे जालना ११-११-१९७७ एम.एस.सी. (कृषी) २९-०९-२०१२ खुला - | 
१४७ श्री एम. डी. सोनटक्के गडचिरोली ०१-०७-१९६२ कृषी पदविका १४-०१-२०१३ भ.ज.-ब - | 
१४८ श्रीम एस. के. रामटेके गडचिरोली २७-०६-१९८० एम.एस.सी. (कृषी) १९-०६-२०१३ अ.जा. - | 
१४८अ श्री के. बी. अंधारे उस्मानाबाद - | एम.एस.सी. (कृषी) - | खुला - | 
१४९ श्रीम आर. बी. शिंदे अहमदनगर १०-०२-१९८० 'एम.एस.सी. (कृषी) ०८-१०-२०१३ इ.मा.व. - | 
१५० श्री एस. डी. मोगल नाशिक ०१-०६-१९७९ "एम.एस.सी. (कृषी) १४-११-२०१३ इ.मा.व. - | 
१५१ श्री पी. एल. वास्ते नाशिक ०७-११-१९८६ बी.एस.सी.(कृषी) १६-११-२०१३ वि.मा.प्र. - | 
१५२ श्री आर. एच. राठोड नागपूर १६-१२-१९८५ 'एम.एस.सी. (कृषी) ०३-०१-२०१४ खुला - | 
१५३ श्री के. एस. शिंदे नाशिक २४-०५-१९७४ एम.एस.सी. (कृषी) २५-०८-२०१४ इ.मा.व. - | 
१५३अ श्री एस. एस. भोकरे कोल्हापूर २०-११-१९७९ ।एम.एस.सी. (कृषी) १७-११-२०१४ खुला 
१५४ श्री एम. बी. नागपूरकर नाशिक २०-०६-१९७९ ।बी.एस.सी.(कृषी) २७-११-२०१४ वि.मा.प्र. - | 
१५५ श्री पी. डी. कांबळे वाशिम १२-१०-१९६४ बी.एस.सी.(कृषी) १३-०२-२०१५ खुला - | 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग-३) मधील कृषि अधिकारी (मकृसे )यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा परिषद जन्म तारीख शौक्षणिक पात्रता नियमीत नियुक्तिचा जात प्रवर्ग शेरा 
दिनांक 
१५६ श्री जे. व्ही. तोडासे नागपूर २६-०१-१९८७ एम.एस.सी. (कृषी) २८-०५-२०१५ अ.ज. - | 
१५७ श्री आर.जी. सावळे नंदूरबार १३-०८-१९६९ कृषी पदविका ०१-०६-२०१५ विमाप्र - | 
१५८ श्री ए.आर. येळे गोंदिया ०९-०१-१९७७ बी.एस.सी.(कृषी) ०६-०६-२०१५ इमाव - | 
१५९ श्री ए. डी. बावणे बुलढाणा ०५-०८-१९६६ कृषी पदविका २५-०६-२०१५ भज-ब - | 
१६० श्री 'एस. जे. जानवलकर रत्नागीरी ०९-१०-१९६५ "एस.एस.सी. ११-१२-२०१५ अ.जा. - | 
१६१ श्री एस. व्ही. भालेराव औरंगाबाद ११-०५-१९९० एम.एस.सी. (कृषी) ०४-०१-२०१६ अ.जा. - | 
१६२ श्री एस. आर. गुजलवार लातूर २४-०८-१९८० बी.एस.सी.(कृषी) ०८-०१-२०१६ विमाप्र - | 
१६३ श्री पी. बी. गुरूपवार नांदेड ०३-०२-१९६३ कृषी पदविका ०१-०३-२०१६ विमाप्र - | 
१६४ श्री के. बी. यादवराव लातूर ०१-०१-१९७८ बी.एस.सी.(कृषी) २९-१०-२०१६ अ.जा. - | 
१६५ श्री व्ही.के. काळुखे सोलापूर २८-०५-१९८५ ।एम.एस.सी. (कृषी) १९-११-२०१६ खुला TT 


नेर येर 28 येर येर येव 2k 24g येर येर 2 28s 28 येर येर येव 2k 2g येर येर येर 2s 28 2 येर येर 2 2 2 ok 


